मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई येथील कोर्ट 
नं.८ मधील न्यायाधीशांचे चेंबर, ऑफिस व 
पॅसेजचे नुतनीकरणाकरीता निधी उपलब्ध 
करुन देणे व वितरीत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. दुरुस्ती ०४२२/३८९/प्र.क्र.६१/कार्यासन ११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ६ ऑक्टोबर, २०२२. 


वाचा:-१) मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई यांचे आदेशा क्र.१२०४/२०२२, दि.३/६/२०२२ 
२) मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई यांचे पत्र क्र.१२२८/२०२२, दि.७/६/२०२२ 
3) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.पूरक-२०२२/प्र.क्र.६६/अर्थ-३,दि.२९/८/२०२२ 


प्रस्तावना: 

मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई येथील कोर्ट नं.८ मधील न्यायाधीशांचे चेंबर, ऑफिस व पॅसेजचे 
नुतनीकरणाकरीता रु.६२,३६,५२७/- इतक्या खर्चास संदर्भ क्र.१ येथील आदेशान्वये प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

महानगर दंडाधिकारी, मुंबई येथील इमारतीमधील उद्घाहन डक्‍्टचे बांधकाम पाडून (Demolition of 
(॥0 त्याजागी भिंत बांधण्याकरीता व मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई येथील कोर्ट नं.८ मधील न्यायाधीशांचे 
चेंबर, ऑफिस व पॅसेजचे नुतनीकरणाकरीता २०१४ ०२३४ या लेखाशीर्षाखालील “२७ लहान बांधकामे" या 
उद्दिष्टाखाली एकूण रु.७२.९३ लक्ष इतक्या रकमेची पुरवणी मागणी विधान मंडळाच्या सन २०२२ च्या पावसाळी 
अधिवेशनात मंजूर करण्यात आली आहे. वित्त विभागाने मंजूर पुरवणी मागणीपैकी ५०% निधी वितरीत 
करण्यास मान्यता दिली आहे. 
२. त्यापैकी मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई येथील कोर्ट नं.८ मधील न्यायाधीशांचे चेंबर, आफिस व 
पॅसेजचे नुतनीकरण्याकरीता पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या रु.६२,३७,०००/- इतक्या निधीच्या 
५०% निधी म्हणजेच रु.३१,१८,५००/- (अक्षरी रुपये एकतीस लाख अठरा हजार पाचशे फक्‍त) इतका निधी 
उपलब्ध करुन देण्यास व वितरणास मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. सदर पुरवणी मागणी, मागणी क्र.जे-१, २०१४-न्यायदान, (00) १०७,इलाखा शहर दंडाधिकारी 
न्यायालये, (००), (००)(०१इलाखा शहर दंडाधिकारी न्यायालये,(अनिवार्यी (२०१४ ०२३४ “२७- लहान 
बांधकामे" या लेखाशिर्षाखाली मंजूर झालेली आहे. त्यामुळे सदरचा निधी ज्या प्रयोजनाकरिता योजिला आहे 
त्याच विवक्षित बाबींसाठी खर्च करणे अपेक्षित आहे. हा निधी नियंत्रक अधिकारी, मुख्य महानगर दंडाधिकारी, 
मुंबई ( जे-००४१ ) यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः दुरुस्ती ०४२२/३८९/प्र.क्र.६१/कार्यासन ११ 


8. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.९०९/व्यय-५ , दि. 20/2/2022 अन्वये 


मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


& री 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१००७१७३६१८५२१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


HEMANGI AJIT 
SHETYE 


हेमांगी शेटये) 
कार्यासन अधिकारी 


१) मा.प्रबंधक, (निरिक्षणे-१), उच्च न्यायालय, मुंबई. 

२) मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई. 

३) महालेखापाल (लेखापरिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१,मुंबई. 
४) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६) वित्त विभाग, कार्यासन-व्यय ५/ अर्थ-११, मंत्रालय, मुंबई. 

७ विधि व न्याय विभाग, कार्या- २३ व २४, मंत्रालय,मुंबई. 

८) निवडनस्ती / का- ११. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


